सन २०२४-२०२५ या वर्षाकरीता कायमविना 
अनुदान तत्वावर नवीन खाजगी औद्योगिक प्रशिक्षण 
संस्था सुरु करणे आणि विद्यमान खाजगी औद्योगिक 
प्रशिक्षण संस्थांमध्ये नवीन व्यवसाय/जादा तुकडया 
सुरु करण्यास इरादापत्र ((_01) देण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : आयटीआय- २०२२/प्र.क्र.४१/व्यशि-३ 
दुसरा मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक : ०९ ऑगस्ट, २०२४ 


वाचा :- 


१) कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग झासन निर्णय क्रमांक:- आयटीसी 
२२१७/प्र.क्र.२३२/व्यशि-३, दिनांक ०७ फेब्रुवारी,२०१८ 
२) शासन शुध्दीपत्रक क्र. आयटीसी-२२१७/प्र.क्र.२३२/व्यशि-३ दि. २३ मे, २०१९ 
3) विभागाचे पत्र क्र.व्हिओसी-२०१७/प्र.क्र.१५७/व्यशि-४, दि. १२ जुन, २०२० 
दि.२८ जुले,२०२० 
४ संचालक,व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय यांचे पत्र क्र. 
०८/खाओऔप्रसं/इरादापत्र /प्रस्ताव-२०२२/६३, दि.१०.०८.२०२२ 
५) झासन निर्णय क्र. आयटीआय-२०२१/प्र.क्र.११७/व्यशि-३ 
दिनांक- ११ एप्रिल, २०२२ 


६) संचालक,व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय यांचे पत्र क्र. 
०७/खाऔप्रसं/इरादापत्र /२०२३/४००, दि.०७.०६.२०२३ 


७ संचालक,व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचाळनालय यांचे पत्र क्र. 
०७/खाऔषप्रसं/इरादापत्र /२०२४/२३५, दि. २२.०४.२०२४ 


प्रस्तावना : 


संदर्भ क्र. १ च्या शासन निर्णयान्वये कायम विनाअनुदान तत्त्वावर नवीन खाजगी औद्योगिक 


प्रशिक्षण संस्था सुरु करणे आणि विद्यमान खाजगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये नवीन व्यवसाय, 


जादा तुकडी, व्यवसाय बदल करण्याकरिता ऑनलाईन पध्दतीने शासनाचे इरादापत्र (LO!) प्राप्त 


करण्यासाठीच्या प्रमाणित कार्यपध्दतीस मान्यता देण्यात आलेली आहे. उपरोक्‍त शासन निर्णय 


संदर्भात दि. २३ मे, २०१९ च्या शुध्दीपत्रान्वये कार्यपध्दतीत सुधारणा करण्यात आलेली असून 


खाजगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांना ईरादापत्राकरीता प्रत्यक्ष पडताळणी वगळून संस्थांनी 


ऑनलाईन पध्दतीने सादर केलेल्या कागदपत्रांची छाननी करण्यात येऊन कागदपत्रांच्या व 


हमीपत्राच्या आधारे संगणक प्रणालीव्दारे राज्य शासनाचे इरादापत्र देण्यास मान्यता देण्यात 


शासन निर्णय क्रमांकः आयटीआय- २०२२/प्र.क्र.४१/व्यशि-३ 


आलेली आहे. विभागाच्या दि. १२ जून, २०२० च्या पत्राअन्वये शासनाने मान्यता देण्याच्या 


कार्यपध्दतीस तसेच त्याबाबतच्या कालबध्द कार्यक्रमास देखिल मंजुरी दिली आहे. 


२. संदर्भ क्र. ५ च्या शासन निर्णय दिनांक ११ एप्रिल, २०२२ अन्वये आवश्‍यक मानकांची पुर्तता 


करणाऱ्या ६२ नविन व २६ विदयमान खाजगी औदयोगिक प्रशिक्षण संस्थांना मान्यता देण्यात आली 


आहे.तसेच आवश्‍यक मानकांची पुर्तता न केल्यामुळे ११७ संस्थांना संदर्भ क्र. १ च्या शासन 


निर्णयानुसार मान्यता नाकारण्यात आलेली होती. त्रुटीपूर्तीकरता संचालनालय स्तरावरुन ई-मेलव्दारे 


संस्थांना कळविण्यात आले होते. त्यानुसार ११७ संस्थापैकी १२ संस्थांनी आवश्‍यक मानकांची पूर्तता 


केल्यामुळे संचालनालयाने शिफारस केली आहे. 


३. संचालनालयाच्या संदर्भ क्र. ४ च्या पत्रान्वये शासनाने तपासणीसाठी पाठविलेल्या of 


प्रस्तावापैकी ३ संस्थांची शिफारस केली आहे. अशाप्रकारे एकूण १५ खाजगी संस्थांना 


कायमविनाअनुदान तत्वावर नवीन खाजगी संस्था सुरु करणे व विद्यमान खाजगी संस्थांमध्ये 


तुकडीवाढ करण्याच्या प्रस्तावास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 


सन २०२४-२०२५ या वर्षापासून कायम विना अनुदान तत्वावर नवीन खाजगी औद्योगिक 


प्रशिक्षण संस्था सुरु करणे आणि विद्यमान खाजगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये नवीन व्यवसाय, 


जादा तुकडी, व्यवसाय बदल करण्याकरीता सोबत जोडलेल्या सहपत्र “अ” मध्ये नमूद ०८ 


कायमविना अनुदान तत्वावर नवीन खाजगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थां सुरु करणेकरीता आणि 


सहपत्र “ब” मध्ये कायम विनाअनुदान तत्वावर ०७ विद्यमान खाजगी औद्योगिक प्रशिक्षण 


संस्थांमध्ये वाढीव व्यवसाय/वाढीव तुकडया सुरु करण्याकरीता खाळील अटी व शर्तीच्या अधिन 


राहून संबधित संस्थांना इरादापत्र (_0) देण्यात येत आहे. 


अटीव शर्ती: 


१. व्यवसाय अभ्यासक्रम कायमस्वरुपी विनाअनुदान तत्वावर चालविण्यात येतील. 

२. कायम विना अनुदान तत्वावर नवीन खाजगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था सुरु करणे आणि 
विद्यमान खाजगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांत नवीन व्यवसाय/जादा तुकडया सुरु करणे, 
व्यवसाय बदल करण्याकरीता इरादापत्र प्राप्त करण्यासाठी प्रमाणित कार्यपध्दतीस 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आयटीआय- २०२२/प्र.क्र.४१/व्यशि-३ 


& . 


मान्यता देण्यात आलेल्या शासन निर्णय दिनांक 09.02.209¢ व शासन शुध्दीपत्रक 
दिनांक २३.०५.२०१९ मधील व्यवसाय निवड, जागेचा मालकी हक्क, आर्थिक परिस्थिती, 
अर्ज प्रक्रिया व नोंदणी शुल्क, हमी पत्र, संस्थेचा ठराव, इरादापत्र, अधिस्विकृती व 
संलग्नता, अनामत रक्‍कम जमा करणे, प्रत्यक्ष प्रवेश परवानगी, प्रवेश पध्दती व प्रशिक्षण 
शुल्क, अवैध प्रवेश, इरादा पत्राच्या कालावधीची वैधता, जमा खर्च इ. बाबींचे काटेकोरपणे 
पालन करण्यात यावे. 


. ज्या व्यवसाय अभ्यासक्रमांसाठी राज्यशासनाचे इरादापत्र (LON निर्गमित करण्यात येत 


आहे त्या सर्व व्यवसाय अभ्यासक्रमांसाठी डी.जी.टी, नवी दिल्ली यांचे मानकांनुसार 
आव्यक यंत्रसामुग्री,जागा,विजपुरवठा,अर्हताधारी कर्मचारी वर्ग व इतर बाबींची पुर्तता 
१०० टक्के पुर्तता संस्थेने करणे बंधनकारक राहील. 


. इरादापत्र (LO) करीता शिफारस करण्यात आलेल्या संस्थांना मंजूर व्यवसायांसाठी 


डी.जी.टी, नवी दिल्ली यांचे संलग्नता निकषानुसार (Affiliation Norms ) आव्यक त्या 
सर्व बाबींची १०० टक्‍के पूर्तता करुन डी.जी.टी., नवी दिल्ली यांची संलग्नता प्राप्त 
करुन घ्यावी लागेल तसेच डी.जी.टी., नवी दिल्ली यांची संलग्नता प्राप्त झाल्यानंतर 
व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाकडून प्रवेशास परवानगी प्राप्त करुन घ्यावी 
लागेल. सदर परवानगी प्राप्त झाल्याशिवाय प्रत्यक्ष विद्यार्थी प्रवेश करता येणार नाही 
अन्यथा संस्था संबंधित संस्था “ महाराष्ट्र राज्यात कृषि, पशु व मत्स्य 
विज्ञान,आरोग्य,उच्च,तंत्र व व्यवसाय शिक्षण यामधील अनाधिकृत संस्था स्थापन करणे 
आणि अनाधिकृत अभ्यासक्रम पाठयक्रम सुरु करणे (प्रतिबंध) अधिनियम,२०१३” प्रमाणे 
कायदेशिर कारवाईस पात्र राहील. 

सदर संस्थांना प्रवेशापरवानगी पत्र निर्गमित करताना त्या संस्थेने नियमानुसार सर्व 
बाबींची पुर्तता केळी आहे किंवा नाही याची तपासणी करण्याची जबाबदारी 
संचालनालयाची राहील. 


. कौशल्य विकास व उदयोजकता विभाग शासन निर्णय दि.०७/०२/२०१८ नुसार नवीन 


खाजगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेसाठी प्रथम चार तुकडयांपर्यंत रु. १,००,०००/- व 
त्यापुढील प्रत्येक तुकडीस रु. २५०००/- तसेच विद्यमान संस्थेसाठी रु. २५०००/- प्रति 
तुकडी इतकी अनामत रक्‍कम संचालनालयास भरल्याशिवाय प्रवेशास परवानगी दिली 
जाणार नाही. 


. डी.जी.टी., नवी दिल्ली, नवी दिल्ली यांची संलग्नता व व्यवसाय शिक्षण प्रशिक्षण 


संचालनालयाकडून प्रत्यक्ष प्रवेशास परवानगी प्राप्त नसताना विद्यार्थ्यांना प्रवेश देऊ 
नयेत, असे अनधिकृत प्रवेश दिल्यास सदर प्रवेशित विद्यार्थ्यांना कोणत्याही समुचित 
प्राधिकरणाच्या परिक्षेस बसण्याची परवानगी देण्यात येणार नाही व त्यामुळे 
उध्दवणाऱ्या सदर विद्यार्थ्याच्या शौक्षणिक नुकसानाची जबाबदारी संस्थेची राहील. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


झासन निर्णय क्रमांकः आयटीआय- २०२२/प्र.क्र.४१/व्यशि-३ 


८. विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्याबाबत जे शासकीय प्रचलित नियम आहेत त्यानुसार प्रवेशा देणे 
बंधनकारक आहे, त्यानुसार प्रवेश देण्यात येतील. 

९. महाराष्ट्र शासन व डि.जी.टी. नवी विल्ली यांनी मान्यता दिलेल्या व्यवसाय 
अभ्यासक्रमाकरिता मंजूर प्रवेशक्षमतेपेक्षा अधिकचे प्रवेशा दिळे जाणार नाहीत. 

१०.ज्या आर्थिक वर्षात इरादापत्र प्राप्त होईल, ते आर्थिक वर्ष जोडून 3 वर्षाच्या आत 
डी.जी.टी,नवी दिल्ली यांच्याकडून संलग्नता मिळविणे बंधनकारक राहील. खाजगी 
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांना देण्यात येणाऱ्या इरादापत्राची वैधता ३ वर्षापर्यंतच 
राहील, अन्यथा नवीन खाजगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था व विद्यमान खाजगी 
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेतील नवीन व्यवसाय,जादा तुकडी,व्यवसाय बदल इ. करिता 
देण्यात आलेले इरादापत्र आपोआप संपुष्टात येईल. 

११. नवीन खाजगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था सुरु करण्यांसाठी तसेच विद्यमान खाजगी 
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेमध्ये नवीन अभ्यासक्रम, जादा तुकडी सुरु करण्यासाठी 
इरादापत्र (LO!) मान्यता देण्यात आलेल्या संस्थांच्या व्यवसाय अभ्यासक्रमाकरिता 
शासनाच्या, डी.जी.टी. नवी दिल्ली व व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय यांच्या 
प्रचलित नियमात वेळोवेळी जे बदल होतील तसेच राज्य शासनाचे /संचालनालयाचे 
वेळोवेळी निर्गमित होणारे आदेशाचे पालन काटेकोरपणे न केल्यास किंवा 
प्रवेश,संलग्नता,परिक्षा इ. बाबत कोणत्याही स्वरुपाची अनियमितता केल्यास संस्थेस 
देण्यात आलेले ईरादा पत्राची मान्यता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. 

१२. प्रवेशा करण्यात येत असलेल्या सर्व व्यवसाय अभ्यासक्रमासाठी डी.जी.टी. नवी दिल्ली 
यांच्या मानकांनुसार संस्थेत प्रशिक्षणासाठी विद्यमान खाजगी औद्योगिक प्रशिक्षण 
संस्थेत सोयी सुविधा उपलब्ध असाव्यात. 

१३. शासनाने निश्चित केलेले प्रशिक्षण शुल्क व अन्य शुल्क खाजगी औद्योगिक प्रशिक्षण 
संस्थेस बंधनकारक राहील व या व्यतिरिक्त कोणतेही शुल्क संस्थेस प्रशिक्षणार्थ्याना 
आकारता येणार नाही. 

१४. प्रत्यक्ष विद्यार्थी प्रवेशाची संख्या सतत तीन वर्ष मंजुर प्रवेशा क्षमतेच्या ५०% पेक्षा कमी 
असल्यास अभ्यासक्रमाची मान्यता अपोआप रद्द होईल. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 

उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०२४०८०९१५१३४४८५०३ असा आहे. हा 
आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by MANOJ DATTATRAY JADHAV 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME 
MANOJ DATTATRAY cessive 


2.5.4.20=a83fc829949e9b 1a022b031436c946028b48d5 1f5a1 bf36c 
a3ce4fead857da72, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


JADHAV यण 
(मनोज जाधव) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत , 
१. मा. मंत्री, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, यांचे खाजगी सचिव, 
मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः आयटीआय- २०२२/प्र.क्र.४१/व्यशि-३ 


२. सचिव, Hee, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, 
मंत्रालय,मुंबई 


३. संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


४. सहसंचालक,व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादेशिक कार्यालय,मुंबई / नाशिक /पुणे 


/औरंगाबाद / अमरावती/नागपूर (व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयामार्फत) 


५. संबंधित जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी, ( व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण 


संचालनालयामार्फत) 


६. संबंधित अशासकीय संस्था (व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयामार्फत) 


७. निवड नस्ती. (व्यशि-३). 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


अ.क्र. |विभागाचे नांव 


सहपत्र अ 
कायमविना अनुदान तत्वावर नवीन खाजगी औदयोगिक प्रशिक्षण संस्था सुरु करण्याकरिता मान्यता देण्यात 
येणाऱ्या संस्थांची यादी 


खाजगी औद्योगिक प्रशिक्षण 


संस्थेचे नांव व पत्ता 


मान्यता तुकडयांची 
द्यावयाच्या { 
व्यवसायांची 
संख्या 


भागीरथीबाई गोपालराव 
नलावडे खाजगी औद्योगिक 
प्रशिक्षण संस्था मु.पो.देवी 
निमगांव ता.आष्टी जि. बीड 


छत्रपती संभाजी महाराज 
खाजगी औद्योगिक प्रशिक्षण 
संस्था कंधार, तालुका. कंधार 
जि. नांदेड 


२(१--१) 


स्वं.ऱयामरावबापु देशमुख 
खाजगी औदयोगिक प्रशिक्षण 
संस्था,पापल ता.नांदगांव 
खांडेश्वर जि.अमरावती 


सहपत्र अ 
कायमविना अनुदान तत्वावर नवीन खाजगी औदयोगिक प्रशिक्षण संस्था सुरु करण्याकरिता मान्यता देण्यात 
येणाऱ्या संस्थांची यादी 


खाजगी औद्योगिक प्रशिक्षण मान्यता 
संस्थेचे नांव व पत्ता द्यावयाच्या 
व्यवसायांची 


शारदा खाजगी औदयोगिक २(१--१ 
प्रशिक्षण संस्था,औरद 


शहाजानी,ता.निलंगा ४(२--२) 


जि.लातुर (949) 


२(१--१) 


श्री.साई ताज खाजगी 
औद्योगिक प्रशिक्षण 
संस्था,द्रृगधामना ८ वा 
मैल,डवलामेटी रोड,वाडी , 


ता.हिंगणा जि.नागपुर 


तिरुपती बालाजी खाजगी 
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, 
गेट नं.३१२ प्लॉट नं.११,१२ 


कजगांव रोड पारोळा 
ता.पारोळा जि.जळगांव 


सहपत्र अ 


'कायमविना अनुदान तत्वावर नवीन खाजगी औदयोगिक प्रशिक्षण संस्था सुरु करण्याकरिता मान्यता देण्यात 


अ.क्र. |विभागाचे नांव 


येणाऱ्या संस्थांची यादी 


मान्यता 


खाजगी औद्योगिक प्रशिक्षण 


संस्थेचे नांव व पत्ता द्यावयाच्या 


व्यवसायांची 
संख्या 


अभयसिहराजे भोसले खाजगी 


४ (2+) 


औदयोगिक प्रशिक्षण संस्था, 


२ (१--१) 


मौजे शोंद्रे ता. जि. सातारा 


२ (१--१) 


पानसरे एज्युकेशन ट्रस्ट, 
संचलित सौ. विजयाताई 


पानसरे खाजगी औद्योगिक 
प्रशिक्षण संस्था, मु.पो. मंचर 
ता. आंबेगांव जि. पुणे 


सहपत्र ब 

कायम विनाअनुदान तत्वावर मान्यता देण्यात आलेल्या विदयमान खाजगी औदयोगिक प्रशिक्षण संस्थामध्ये वाढीव व्यवसाय /वाढीव 

तुकडया करिता मान्यता देण्यात आलेल्या संस्था 
खाजगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेचे नांव व |मान्यता 


विभागाचे नांव | 


२ 


३ 


4 


नागपुर 


प्रियदर्शिनी खाजगी औदयोगिक प्रशिक्षण 
संस्था ,पांडव वार्ड,बंगाली कॅम्प,भद्रावती 


संस्था सर्व्हे क्रमांक १७८ १ नागपूर हायवे, 
ताडाली ता.चंद्रपुर जि.चंद्रपुर 


सोलार टेक्निशिअन  ।२(१--१) 
(इलेक्ट्रिकल) 


नाशिक शिक्षण प्रसारक मंडळ खाजगी 
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था C/O 
बी.एन.शारदा विदयालय,तहसिल 
कार्यालया जवळ सिन्नर ता.सिन्नर 
जि.नाशिक - ४२२ ००२ 


फायर टेक्नोलॉजी २(१--१) 
अँण्ड इंडस्ट्रिज सेप्टी 
मॅनेजमेन्ट 


विदयावर्धिनी खाजगी औदयोगिक प्रशिक्षण इलेक्ट्रिशियन २(१--१) 
संस्था ,गारगोटी ता.बहादुरगड 
जि.कोल्हपुर 
मेजर आनंदराव घाटगे खाजगी औद्योगिक (०--१) 
प्रशिक्षण संस्था,मु.पो.व्हनाली ता.कागल 
जि.कोल्हापुर 
जय हनुमान खाजगी औद्योगिक प्रशिक्षण इलेक्ट्रिशियन २(१--१) 
संस्था जय हनुमान बहू उदेशिया सेवा 
संस्था भुसावळ ता.भुसावळ जि.जळगांव २००१ 

श्रीमती. गीता डि. तटकरे पॉलेटेक्निक इलेक्ट्रिशियन १ (०--१) 
खाजगी औदयोगिक प्रशिक्षण संस्था,गोवे - मक्त 

मेन्टनन्स मेकॅनिक १ (0+9) 


कोलाड ता. रोहा जि रायगड 


(केमिकल प्लॉन्ट) 


३ ड्राफ्समन सिव्हिल १ (0+9) 


अटेन्डन्ट ऑपरेटर १ (०--१) 
(केमिकल प्लॉन्ट) 


फिटर १ (०--१) 


मेकॅनिक मोटर १ (0+9) 
व्हेईकल 


